प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथील 
सर्व वॉर्डात खिडक्या दुरुस्त करणे व 
जाळी लावणेसाठीच्या अंदाजपत्रक व 
आराखडयांस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१७/प्रक्र-३७१/आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २७ मार्च,२०१८. 
१) अतिरिक्त संचालक(मा.आ), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचा प्रस्ताव क्र.संआसे 
/मा.आ/टे१/न.क्र.२६/खिडक्या दुरुस्ती व जाळी लावणे /१९१०-१३/१७, दिनांक-०७.१२.२०१७. 


प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन च्या पत्रान्वये प्रादेशिक मनोरुग्णालय , नागपूर येथील सर्व वॉर्डात खिडक्या दुरुस्त करणे व 
जाळी लावणे या कामाच्या साठीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत रुपये.८७,९०,७०० /- 
(रुपये. सत्याऐंशी लक्ष नवद हजार सातशे फक्‍त ) इतक्या किमतीच्या अंदाजपत्रकांस प्रशासकीय मान्यता व 
अनुदान उपलब्धतेसाठीचा प्रस्ताव आरोग्य सेवा संचालनालयाव्दारे शासनास सादर केला आहे. सदर 
अंदाजपत्रक व आराखडयांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
झासन निर्णय:- 
आता या झासन निर्णयान्वये प्रादेशिक मनोरुग्णालय , नागपूर येथील सर्व वॉर्डात खिडक्या दुरुस्त करणे 
व जाळी लावणे या कामाच्या साठी रु.९७,५८,४३७ /- (रु. AMAT लक्ष अठ्ठावन्न हजार चारशे सदोत्तीस फक्त) 
इतक्या किमतीच्या अंदाजपत्रकास वस्तु व सेवा करासह खालील अटीं व शर्तीच्या अधिन राहुन प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटी व शर्ती 
अ) काम सुरु करण्यापूर्वी सदर अंदाजपत्रक सा.बां.विभागाचे संबंधित मुख्य अभियंता यांच्याकडून साक्षांकित 
करुन घ्यावे. 
ब) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने या कामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिकदृष्टया मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या त्या क्षेत्राच्या सक्षम अधिका-यांकडून करण्यात 
यावी. sit तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य खात्याच्या त्या त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या 
उपसंचालकाच्या सहमतीने तरतुदी अंतीम करण्यात याव्यात. 
क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग,शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१,दि.१० 
जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
सदर बांधकामावरील खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 
लेखाशिर्ष:- 
२२१०- वैद्यकीय व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०१- नागरी आरोग्य सेवा (विषमचिकीत्सा) 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११०-६- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०६) (०९)- मध्यवर्ती मनोरुग्णालये , २७- लहान बांधकामे (२२१० 0289) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१७/प्रक्र-३७१/आरोग्य ३(अ) 


हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौप ५/ इमा -२, दि.०४/०१/ 
२०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीने तसेच वित्त विभागाचा शासन निर्णय- विअप्र २०१३ /प्र.क्र. ३०/ २०१३ विनीयम 
भाग-२ दि. १७/०४/२०१५ सोबतच्या परिशीष्ट भाग - पहिला उपविभाग - पाच मधील अनुक्रमांक -१ परिच्छेद 
क्र. १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२७१६३८२७१२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


7 Digitally signed by Rajendra 
Ra e Nn d ra Shamraoji Kaurte 
J DN: CN = Rajendra Shamraoji 
ce Kaurte, C = IN, S= 
S h am rad} | Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 


Kau rte Date: 2018.03.27 17:48:42 


+05'30' 
(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई 

संचालक ,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य संस्थांमार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम) आरोग्य सेवा,मुंबई. 
उपसंचालक , आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर. 

कार्यकारी अभियंता ,सा.बां. विभाग,नागपूर. 


. महालेखापाल-१/२ महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा )/(लेखा व अनुज्ञेयता)मुंबई/नागपूर 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
९. 


वित्त विभाग (विनीयम कार्यासन/कोषा-५/अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग(कार्यासन-इमा-२),मंत्रालय, मुंबई. 
११. अवर सचिव (अर्थसंकल्प) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


